महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- कअनि -१११३/प्र.क्र.४२/२०१३/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जून, २०१९ 


संदर्भ : १) समक्रमांकाचे दिनांक ३०.०८.२०१३ रोजीचे आदेशा 
२) समक्रमांकाचे दिनांक १७.०३.२०१५ व ०३.०४.२०१८ रोजीचे आदेशा 


आदेशा 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील आदेशान्वये श्रीमती भा.ज.देवरे, कक्ष अधिकारी, कृषी व पदुम विभाग यांच्या सेवा 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मंत्रालय आहार/उपहारगृहाच्या आस्थापनेवर “प्रशासन 
अधिकारी” या पदावर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. श्रीमती 
देवरे, कक्ष अधिकारी या मंत्रालय/उपहारगृह आस्थापना कार्यालयात दिनांक ०४.०३.२०१४ पासून प्रतिनियुक्तीने 
कार्यरत असून त्यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस संदर्भाधीन 2.2 येथील आदेशांन्वये दिनांक 02.03.2098 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळेली आहे. 


या आदेशान्वये श्रीमती देवरे, कक्ष अधिकारी यांच्या मंत्रालय/उपहारगृह आस्थापनेवरील “प्रशासन 
अधिकारी” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस १ वर्षाकरिता म्हणजेच दिनांक 02.03.2020 पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१२१९५८०१५३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Kazi 
htra, ou=General 


Imt iyaz x Depress 
Mushtaque KaZi घण ववावण 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती भा.ज.देवरे, प्रशासन अधिकारी, मंत्रालय आहार/उपहारगृह, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 
प्रत, 


१ अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


2) सह/उप सचिव (आस्थापना), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
3) उप सचिव (मंत्रालय उपहारगृह), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
४ महाव्यवस्थापक, मंत्रालय उपहारगृह, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

) 


निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


